अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नाशिक यांच्या अधिनस्त पालखेड व 
मुळा पाटबंधारे विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील व रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८/०२/२०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय मुवाढ २०२४/(प्र.क्र.१६२/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: ०७/१०/२०२४ 


संदर्भ - १. जलसंपदा विभागाचे शासन निर्णय क्र.आढावा-१००२/(३३५-२००२) आ(प्रशि) दि.०६.०२.२००३ 
२. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२३/प्र.क्र.४५/२०२४/लाक्षेवि आस्था, दि.०३/०४/२०२४. 
३. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ 
४.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.लाक्षेविप्राना/आ.१/ ४१९१ ,सन २०२४, दि.१६.०८.२०२४. 
प्रस्तावना: 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांच्या अधिनस्त पालखेड व मुळा 
पाटबंधारे विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६२६ पदांना व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ४२ पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांनी 
त्यांच्या संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये, त्यांचे अंतर्गत असलेल्या कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग 
नाशिक या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २५३ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ९ 
पदांना व कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग अहमदनगर या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३७३ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १९ पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही sen अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ pe येथील च्या प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नाशिक यांचे कार्यालय अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील पालखेड व मुळा पाटबंधारे विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६२६ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २८ पदांना 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावातील नमूद केलेली माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक 
अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचे कार्यालय अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील आकृतीबंधानूसार मंजूर 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.३ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार, दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे 


अ. कार्यालयाचे नाव नियत । रुपांतरित लेखाशिर्ष 
क्र अस्थायी | अस्थायी 
आस्थापने| आस्थापने 
वरील ।वरील 
पदे पदे 
१. | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, २५३ ९ मागणी क्रमांक आय-३ 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक २७०१ मध्यम पाटबंधारे 
अंतर्गत पालखेड पाटबंधारे विभाग, ८० सर्वसाधारण 
नात ००१ संचालन व प्रशासन 
(०४)परिरक्षण आस्थापना, 


(०४)(१५) अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नाशिक (अनिवार्य 


(२७०१ ए 029) 
२ | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, ३७३ १९ मागणी क्रमांक आय-३ 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक २७०१ मध्यम पाटबंधारे 
अंतर्गत मुळा पाटबंधारे विभाग, ८० सर्वसाधारण 
अहमदनगर ००१ सचालनव प्रशासन 
(०४परिरक्षण आस्थापना, 


(०४)(१५) अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नाशिक (अनिवायी 
(२७०१ ए ०२१) 


अ. कार्यालयाचे नाव नियत | रुपांतरित लेखाशिर्ष 
क्र. अस्थायी अस्थायी 
आस्थापने| आस्थापने 
वरील  ।वरील 
पदे पदे 
एकूण G26 २८ 


१. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक कार्यालयांतर्गत पालखेड व 
मुळा पाटबंधारे विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६२६ पदे नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६२६ मंजूर पदांना 
ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार 
मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २८ पदांना 
संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.२८/०२/२०२५ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या 
अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

४. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावातील उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या/पदामधीळ घट/पदामधील 
वाढ/सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम/अचूक आहे, असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 
तसेच यानुषंगाने शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावातील पदांची आकडेवारी ही अचूक असल्याची 
खातरजमा ही संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाने आपल्यास्तरावर करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून तसेच 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याने गृहीत धरुन पदांना मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

६. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.०६/०९/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४१००७१६४८०७१०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
p R A D N Y A ५ HY A M Ocal oncOVEEN OF MAHARASHTEA,ouclisfen RESOURCES 


2.5.4.20=327f48fc9 1 004ad3efSa6ebc89e6964b30682a841a4ee2d95624fca82a9 
3047, postalCode=400032, st=t hi 

serialNum! ber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB501F&CAFES 
198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHR/ 

Date: 2024.10.07 16:34:33 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र - परिशिष्ट अव विवरणपत्रे षते ४ 


प्रत, 


१ 
2. 
2. 
te} 


Gq, 


ean em 


महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 

वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१ / विनियम ), मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक, 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग नाशिक 

कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग अहमदनगर 

कोषागार अधिकारी, नाशिक 

आ(प्रशि)कार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ 


शासन निर्णय FATS २०२४/(प्र.क्र.१६२/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- "अ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक कार्यालयांतर्गत पालखेड व मुळा पाटबंधारे 


विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


विभाग, अहमदनगर 


अ. कार्यालयाचे नावा । नियत रुपांतरित लेखाशिर्ष 

क्र. अस्थायी अस्थायी 

आस्थापने आस्थापने 
वरील वरील 
पदे पदे 

| . | अधीक्षक अभियंता व २५३ ९ मागणी क्रमांक आय-३ 
प्रशासक, (विवरणपत्र-१) । (विवरणपत्र -३) | २७०१ मध्यम पाटबंधारे 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण ee सर्वसाधारण 
ना ००१ संचालन व प्रशासन 
अंतर्गत पालखेड पाटबंधारे Ce 
aaa (o8)(94) अधीक्षक अभियंता 

i व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
नाशिक प्राधिकरण, नाशिक 
(अनिवार्य) 
(२७०१ ए ०२१) 

२ | अधीक्षक अभियंता व ३७२ १९ मागणी क्रमांक आय-३ 
प्रशासक, (विवरणपत्र -२) | (विवरणपत्र- ४) | २७०१ मध्यम पाटबंधारे 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण ८० सर्वसाधारण 
नाशक ००१ संचालन व प्रशासन 

अंतर्गत मुळा पाटबंधारे (०४परिरक्षण आस्थापना, 


(०४१५) अधीक्षक अभियंता 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 


प्राधिकरण, नाशिक 
(अनिवार्य) 
(२७०१ ए ०२१) 
एकूण ६२६ २८ 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय FATS २०२४/(प्र.क्र.१६२/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


विवरण पत्र-०१ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे अंतर्गत पालखेड पाटबंधारे 
विभाग व उपविभाग यांचे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ 


पर्यंत मुदतवाढ 
अ.क्र मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालये पदनाम पदसंख्या 

कार्यकारी अभियंता शकख शक 

उपविभागीय अभियंत SS ae 

शा.अ./क.अ./स.अ.श्रे- ४ 

२/ 

विभागीय लेखापाल LC बो "| 

प्रथम लिपीक शिळ आ 

अ । कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग | आरेखक ae 
नाशिक वरिष्ठ लिपीक प 
सहा.आरेखक i | 

कनिष्ठ लिपीक ४ 

दपतर कारकुन ३ 

वरिष्ठ दप्तर कारकुन Sz 7 "| 

टंकलेखक ३ 

भांडारपाल a 

सहा.भांडारपाल a 

वाहन चालक aa 

नाईक Le 

शिपाई ५ 

चौकिदार शिक. आ 
एकुण | (Sh) ३६ 

उपविभागीय अभियंता SS ae 

कनिष्ठ अभियंता — ee 

वरिष्ठ लिपीक a 


अ.क्र. मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालये पदनाम पदसंख्या 

कनिष्ठ लिपीक २ 

वाघाड कालवा उपविभाग क्र.१ दिंडोरी अनुरेखक a | 
डिपाई 2 

चौकिदार |: अ. "| 

दप्तर कारकुन २ 

टंकलेखक a, cae 

वाहन चालक a oe 

एकुण १३ 

| 1 | सिचन शाखा वाघाड धरण कनिष्ठ अभि/शा.अ. | 9 | 
Pol सिचन झाखा दिंडोरी वाघाड डावा कालवा कनिष्ठ अभि./शा.अ. a 
"| सिचन झाखा दिडोरी उजवा कालवा कि.मी. ० | कनिष्ठ अभि./झा.अ. | 

ते 22 

॥/ | RAT शाखा जानारी कि.मी. २३ ते ४५ कनिष्ठअभि/शाअ. | 9 | 
V | सिंचन शाखा करंजवण धरण व फुगवटा कनिष्ठअभि/शाअ. | 9 | 
Vi | सिंचन शाखा करंजवण डावा कालवा कनिष्ठ अभि./शा.अ. aa 
एकुण ६ 
एकंदर एकुण (१) १९ 

उपविभागीय अभियंता a 

कनिष्ठ अभियंता = aa 

वरिष्ठ लिपीक ae 

कनिष्ठ लिपीक २ 

अनुरेखक = शक 

2. | ओझरखेड कालवा उपविभाग पिंपळगाव (ब) शिपाई २ 
चौकिदार ea 

दप्तर कारकुन he ia 

टंकलेखक २ 

वाहन चालक ioe | 

एकुण १३ 

Pol सिचन झाखा खेडगाव कनिष्ठ अभि./शा.अ. ee mee 
।_॥__| सिचन शाखा पुणेगाव धरण कनिष्ठ अभि/शा.अ. | 9 | 
aa सिचन शाखा पुणेगाव कालवा कनिष्ठ अभि./झा.अ. a 
॥/ | सिचन शाखा PTT ओ.डा.का. कनिष्ठ अभि./शा.अ. ae 
१ | सिचन झाखा पालखेड मिरची कनिष्ठ अभि./झा.अ. aa 


अ.क्र. 


मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालये 


पदनाम 


Vi 


सिचन शाखा ओझरखेड धरण शाखा 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


एकुण 


एकंदर 


एकुण 


(२) 


पालखेड पाटबंधारे उपविभाग पिंपळगाव (ब) 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


O} A] -0 । -0 । A] OO] A] -0 | -0|। -8 


एकुण 


me) 
aN 


सिंचन शाखा पिंपळगाव (ब.) वितरीका क्र. 


° 


qq 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


weap 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


OO} O|] AV} -0 | oO}; (२ | 9८ | A] -O 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा दावचवाडी वितरीका क्र.५ ते ८ 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


weap 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


Oo} O|] AV} Of] oO; (२९२ | 9८ | A] -0 


एकुण 


A 
A 


अ.क्र. 


मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालये 


पदनाम 


पदसंख्या 


सिंचन शाखा कुंदेवाडी क्र.९ ते १४ 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


weap 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


-0 | Oo} (७ | -0 | Oo] A] 9८ | .९_)) 


एकुण 


पालखेड धरण झाखा व फुगवटा 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


=O 


एकंदर 


एकुण 


(३) 


(os 
0 


पालखेड पाटबंधारे उपविभाग विंचुर 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


OO} ७ AD] 9. A] र जे. ल ळे -O 


एकुण 


-9 
an 


सिंचन शाखा नेताळे 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


weap 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


oO} O|] AV} oO] oO; (२ | 9८ | A] -0 


एकुण 


A 
A 


अ.क्र. 


मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालये 


पदनाम 


पदसंख्या 


सिंचन शाखा विचुर 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


weap 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


-0 | Oo} (७ | -0 | Oo] A] 9८ | .९_)) 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा विचुर 4 ब 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


एकुण 


सिंचन शाखा कालवा 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


एकुण 


सिंचन शाखा जळगाव नेऊर कि.मी ७० ते ८५ 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


weap 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


-० | O}] AW] oO}; O|] WA] CK] A] -0 0] - | -9|।-5 


एकुण 


A 
A 


एकंदर एकुण 


(४) 


N 
9 


पालखेड पाटबंधारे उपविभाग क्र.१ येवळा 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


OO} ADJ] -0 । -0 । -0 । A] -0 |) OF} -5 


अ.क्र. मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालये पदनाम पदसंख्या 
वाहन चालक i a 
एकुण १३ 
सिंचन शाखा एरंडगाव कि.मी. ८६ ते ९० कनिष्ठ अभि/शाअ. | १ 
सिंचन शाखा येवला (पश्चिम) ९१ ते ९५ कनिष्ठअभि/शाअ. | १ | 
सिंचन शाखा येवला (पुवी ९६ ते ११० कनिष्ठअभि/शाअ. | १ | 
सिचन शाखा अंदरसुल (रब्बी चारी क्र.४५ कनिष्ठ अभि/शा.अ. | १ | 
सिंचन शाखा अंदरसुल (खरीप कि.मी. ११० ते | कनिष्ठ अभि./झा.अ. शिका 
१३० 
एकुण ५ 
एकंदर एकुण | (५) lis 
एकुण बेरीज (अ--१--२--३--४--५) ba 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय- FATS २०२४/(प्र.क्र.१६२/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 
विवरण पत्र - 02 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे अंतर्गत मुळा पाटबंधारे 


विभाग, अहमदनगर यांचे कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 


a.) विभाग / उपविभाग / पदनाम मुदतवाढ देण्यात 
क्र. शाखेचे नांव आलेली पदे 
१ | मुळा पाटबंधारे विभाग, | कार्यकारी अभियंता a ae 
२ | अहमदनगर (विभागीय | उप विभागीय अभियंता (1: Se 
3 कार्यालय) कनिष्ठ अभि. / शाखा अभियंता / सहा. अभि. शाळा 
-2 
8 विभागीय लेखापाल i 
५ प्रथम लिपीक 10 
६ आरेखक 108 
७ सहाय्यक आरेखक a Sa 
वरिष्ठ लिपीक nc. Sa 
कनिष्ठ लिपीक a 
| 90 | ० अनुरेखक a a 
११ | वरिष्ठ दप्तर कारकून a 
92 भांडारपाल शिक काशा 
93 सहाय्यक भांडारपाल i 2] 
१४ दप्तर कारकून 10] 
१५ वाहन चाळक PF 
१६ टंकलेखक २ 
१७ नाईक 10 
१८ शिपाई ४ 
१९ चौकिदार ॥_ आ. | 
एकूण शकि फो 
मुळा पाटबंधारे | उप विभागीय अभियंता a: 1 
२ | उपविभाग, राहूरी | शाखा अभियंता 10] 
३ वरिष्ठ लिपीक aa 


विभाग / उपविभाग / 
शाखेचे नांव 


पदनाम 


मुदतवाढ देण्यात 
आलेली पदे 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकून 


वाहन चालक 


टंकलेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


एकूण 


सिंचन शाखा राहूरी १ 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


O}] ७ | O}] A] CK] A] -0 | -0 | -0 


एकूण 


A 
A 


सिंचन शाखा राहूरी 2 


शाखा अभियंता 


me) 


स्थापत्य अभि.सहाय्यक 


छठ 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


एकूण 


सिचन झाखा सोनई १ 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


coc] A] oO}; oO] OO} _9 छ 


अ. । विभाग / उपविभाग / पदनाम मुदतवाढ देण्यात 
क्र. शाखेचे नांव आलेली पदे 
& कालवा निरीक्षक ८ 
७ डिपाई शिळा काना 
टं कालवा चौकीदार ३ 
g कालवा टपाली i 
एकूण २२ 
| 9 | वांबोरी उपसा सिंचन | शाखा अभियंता a कै. ____| 
२ शाखा स्थापत्य अभि. सहाय्यक a क्र... १ 
३ संदेडाक 10] 
४ दप्तर कारकून 108 
4 मोजणीदार शिका 
& कालवा निरीक्षक a. 
७ rots a: sae 
ह कालवा चौकीदार PF 
९ कालवा टपाली a 
एकूण 1१ 
| 9 | मुळा धरण शाखा | Sra अभियंता he 1717" 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक 10] 
3 संदेडाक a sae 
४ दप्तर कारकून i 
५ मोजणीदार 10] 
& कालवा निरीक्षक 10 
७ डिपाई ॥- “क | 
ह कालवा चौकीदार PF 
९ कालवा टपाली Sa ae 
एकूण i a 
।१| मुळापाटबंधारे = | उप विभागीय अधिकारी a १. * 
२ | उपविभाग, घोडेगांव | शाखा अभियंता 0: ee 3 
3 वरिष्ठ लिपीक 1 १ | 
४ कनिष्ठ लिपीक २ 
५ अनुरेखक = _| 
६ दप्तर कारकून २ 
७ वाहन चालक a se 
टंकलेखक 1 १ 


विभाग / उपविभाग / 
शाखेचे नांव 


पदनाम 


मुदतवाढ देण्यात 
आलेली पदे 


शिपाई 


२ 


चौकिदार 


a. | 


एकूण 


-0 
A 


सिंचन शाखा घोडेगांव 
१ 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


-9 । AV} OF] (२ | 9८ | A] -0 | -O| -8 


एकूण 


A 
A 


सिचन शाखा घोडेगांव 
२ 


शाखा अभियंता 


axe) 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


छठ 


weap 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


एकूण 


सिचन शाखा सोनई २ 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


एकूण 


विभाग / उपविभाग / 
शाखेचे नांव 


पदनाम 


मुदतवाढ देण्यात 
आलेली पदे 


मुळा पाटबंधारे 
उपविभाग, नेवासा 


उप विभागीय अधिकारी 


a a 


शाखा अभियंता 


शिक काना 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकून 


वाहन चालक 


टंकलेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


एकूण 


सिंचन शाखा नेवासा १ 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


-० | ०७ | O}] A] K] A] Of] ©] - | SG] oO} 0 | oO] 0] I] 0 


एकूण 


A 
A 


सिचन शाखा नेवासा 2 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


-9 | AV] OF] A] CO] A] OO} -9 | -85 


एकूण 


AD 
A) 


सिंचन शाखा वडाळा 


शाखा अभियंता 


me) 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


axe) 


विभाग / उपविभाग / 
शाखेचे नांव 


पदनाम 


मुदतवाढ देण्यात 
आलेली पदे 


CC} AW 


o~ 
ae 


“0 | (२ | & | am 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


एकूण 


सिंचन शाखा खडका 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


O}] ७ | -0 । A] 9८ | A] -0 | -0 | -0 


एकूण 


A 
A 


| 90 | 


मुळा पाटबंधारे 
उपविभाग, 
चिळेखनवाडी 


उप विभागीय अधिकारी 


छठ 


शाखा अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकून 


वाहन चालक 


टंकलेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


एकूण 


| Aw] A] -0 


सिंचन शाखा कुकाणा 
१ 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


विभाग / उपविभाग / 
शाखेचे नांव 


पदनाम 


मुदतवाढ देण्यात 
आलेली पदे 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


एकूण 


सिंचन शाखा 
शिरसगांव १ 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


-9 । AV] OF}; (२ | 9८ | A] -0 | -O| -5 


एकूण 


A 
A 


सिंचन शाखा 
शिरसगांव २ 


शाखा अभियंता 


axe) 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


छठ 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


एकूण 


सिंचन शाखा दहिगांव 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


-0 | A] 9८ | A] oO] Of] ©] 0] 0 


अ. । विभाग / उपविभाग / पदनाम मुदतवाढ देण्यात 
क्र. शाखेचे नांव आलेली पदे 
८ कालवा चौकीदार ३ 
g कालवा टपाली शिळ आना 
एकूण २२ 
।१_| सिंचन शाखा कुकाणा | शाखा अभियंता he 
2 2 स्थापत्य अभि. सहाय्यक a 
3 संदेशक a | 
४ दप्तर कारकून a 
५ मोजणीदार 10] 
& कालवा निरीक्षक 10 
७ rots a ae 
ह कालवा चौकीदार a. 
९ कालवा टपाली Se ae 
एकूण 1 १ 
Paes मुळा पाटबंधारे उप विभागीय अधिकारी i _"| 
२ | उपविभाग, अमरापूर | area अभियंता 10 
३ वरिष्ठ लिपीक i a 
8 कनिष्ठ लिपीक २ 
4 अनुरेखक ॥८__ अ... _| 
६ दप्तर कारकून २ 
७ वाहन चालक a शा 
टंकलेखक 1 १ 
९ rots २ 
| 90 | ० चौकिदार a तागा 
एकूण १२ 
al सिंचन शाखा अमरापूर | शाखा अभियंता a ी*: १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक a त्या 
३ संदेडाक 1 १ 
४ दप्तर कारकून २ 
५ मोजणीदार 8 
& कालवा निरीक्षक ८ 
७ rots i शा 
८ कालवा चौकीदार ३ 
९ कालवा टपाली 111 ब्र. | 


विभाग / उपविभाग / 
शाखेचे नांव 


पदनाम 


मुदतवाढ देण्यात 
आलेली पदे 


एकूण 


A 
A 


सिंचन शाखा कासार 
पिंपळगांव 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


-9 | AV] OF] A] CO] A] -0 | -9 |) -8 


एकूण 


A 
A 


सिंचन शाखा 
भातकुडगांव 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


O}] AW] O}] A] 9८ | A] -0 | -0 | -0 


एकूण 


A 
A 


सिचन शाखा देडगांव 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


-9 | AV] OF] (२ | CO] A] -0 | OO} -8 


एकूण 


A) 
A) 


सिंचन शाखा माका 


शाखा अभियंता 


axe) 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


छठ 


विभाग / उपविभाग / 
शाखेचे नांव 


पदनाम 


मुदतवाढ देण्यात 
आलेली पदे 


CC} AW 


o~ 
ae 


“0 | (२ | & | am 


संदेडाक 


PF 
दप्तर कारकून Pt 
मोजणीदार Pe 
कालवा निरीक्षक 10 
शिपाई शिक काग 
कालवा चौकीदार 10 
कालवा टपाली PF 


एकूण 


एकंदर एकूण 


३७३ 


PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=327f48fc91004ad3efSa6ebc89e6964b30682a841a4ee2d95624F 
¢a82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB501F 
8CAFE81 98EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 

Date: 2024.10.07 16:35:36 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ- २०२४/प्र.क्र. १६२/२४ लाक्षेवि/आस्था दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र 


विवरण पत्र-०३ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे अंतर्गत पालखेड पाटबंधारे 
विभाग व उपविभाग यांचे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ 
पर्यंत मुदतवाढ 


पालखेड पाटबंधारे विभाग ,नाशिक 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
fees Sl श्री. प्रकाश राजाराम जाधव चौकिदार ३१/७/२०२५ 
सिंचन शाखा जानोरी 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम | सेवानिवृत्ती दिनांक 
२ श्री.प्रकाश निवृत्ती sas मजूर ३१/०५/२०२७ 


पालखेड पाटबंधारे पिंपळगाव (ब.) 


सिंचन शाखा पालखेड धरण 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम । सेवानिवृत्ती दिनांक 
3 | श्री.साहेबराव काशिनाथ Ss मजूर ३१/०५/२०२५ 


दावचवाडी शाखा 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम । सेवानिवृत्ती दिनांक 
४  श्री.आत्माराम सुरित्रराम पाटील मुकादम ३०/०६/२०२५ 


ओझरखेड कालवा उपविभाग पिंपळगाव (a) 


ओझरखेड कालवा उपविभाग पिंपळगाव 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम । सेवानिवृत्ती दिनांक 
4 श्री.बाळकृष्ण्विष्णु निफाडे मजूर ३१/०५/२०२५ 


पालखेड पाटबंधारे उपविभाग विंचुर 


जलसिंचन शाखा नौताळे 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम । सेवानिवृत्ती दिनांक 
६ | श्री.चत्रभुज दामोधर पगारे मजूर ३१/०५/२०२५ 
जलसिंचन शाखा जळगाव (नेऊर) 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम । सेवानिवृत्ती दिनांक 
७ | श्री.अंकुठा पारोबा चव्हाण मजूर ३०/०४/२०२५ 
पालखेड पाटबंधारे उपविभाग क्र.१ येवला 
जलसिंचन शाखा येवला (पश्चिम) 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम =| सेवानिवृत्ती दिनांक 
८ | श्री.साहेबराव महादु मजूर ३१/०५/२०२७ 
पैठणकर 
जलसिंचन शाखा अंदरसुल (खरीप) 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम । सेवानिवृत्ती दिनांक 
९ श्री.दत्तात्रय हाहाराम cae | मजूर ३०/०६/२०२५ 
एकुण ९ 


Pp RAD ) N YA S H YAM DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 


MESHRAM 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM. 
1004ad3efSa6ebc89e6964b30682a8: 


PRADNYA SHYAM MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


20956: 


20850. 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ- २०२४ /प्र.क्र. १६२/२४ लाक्षेवि/आस्था दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-०४ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे अंतर्गत मुळा पाटबंधारे 


दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 


विभाग व उपविभाग यांचे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते 


अ. क्र. कर्मचाऱ्यांचे नांव पदाचे नांव बदली  ।सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
झालेल्या 
कर्मचाऱ्यांचे 
का. आ. क्र. 
ae श्री. bard रावजी कर्डीले मजूर ३१/०५/२०२९ 
(को प. बंधारे) 
२ श्री. रामू खंडू बाचकर चौकोदार ३१/०५/२०२८ 
मुळा पाटबंधारे सिंचन शाखा 
सोनई १ 
३ श्री. पाटीलबा रंगनाथ बाचकर मजूर ३१/०५/२०२५ 
मुळा पाटबंधारे उपविभाग घोडेगांव 
सिंचनशाखा क्र. १ घोडेगांव 
४ | श्री. अनिल दत्तात्रय पवार बिनतारी यंत्रचालक ३१/१२/२०२४ 
५ श्री. रमेश भागवत आडसुरे मजूर ३१/०५/२०२६ 
६ श्री. श्रीधर रावजी कडिले चौकीदार ३१/०५/२०२५ 
मुळा पाटबंधारे उपविभाग, नेवासा 
सिंचनझाखा नेवासा २ 
9 श्री. जीवन सुर्यभान साळवे मजूर ३१/०५/२०२५ 
८ श्री. सोपान रामभाऊ घोलप चौकोदार ३१/०५/२०२८ 
९ श्री. शरद मुरलीधर ate मजूर ३१/०७/२०२८ 
Es श्री.रावसाहेब कारभारी उन्हाळे मजूर ३१/०५/२०२८ 
सिचनशाखा वडाळा 
Pa) श्री. कृष्णा धोंडीराम चव्हाण मजूर ३१/०५/२०२६ 


अ. क्र. कर्मचाऱ्यांचे नांव पदाचे नांव बदली  ।सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
झालेल्या 
कर्मचाऱ्यांचे 
का. आ. क्र. 
१२ श्री. ज्ञानदेव छगनराव इष्टके मजूर ३०/०६/२०२६ 
मुळा पाटबंधारे उपविभाग, चिळेखनवाडी 
सिंचनशाखा कुकाणा १ 
१३ श्रीमती शांताबाई लक्ष्मण कडिले मजूर ३१/०५/२०२८ 
सिचनशाखा शिरसगांव १ 
१४ | श्री. बलभीम पथू जाधव मजूर ३१/०५/२०२५ 
१५ श्री. सुभाष पांडुरंग गायकवाड मजूर ३१/०७/२०२६ 
सिचनशाखा दहिगांव 
१६ श्री. गबाजी रंगनाथ शिरसाठ चौकीदार ३१/०५/२०२५ 
मुळा पाटबंधारे उपविभाग, 
अमरापूर 
सिंचनशाखा अमरापूर 
= श्री. विधनाथ सखाराम कळमकर मजूर ३१/०५/२०२५ 
सिंचनशाखा कासार पिंपळगांव 
१८ श्री. गोरक्ष भाऊराव शोळके मजूर ३१/१२/२०२५ 
१९ श्री. नामदेव कुशाबा मरकड मजूर ३१/०१/२०२५ 
सिंचनकाखा देडगांव 
एकुण १९ 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM : 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


